अतिरिक्त अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह/ 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र./कार्यकारी/अजिकावर्ग-१/से.जे.सूची/७८८९/२०२३ कक्ष-२ पुणे-१, दि. १२.०७.२०२३ 


- शासन परिपत्रक - 


अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व 


अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार 


करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही- 


२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


विनंती करण्यात येते की, अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ 


या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी 


अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व 


अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/ प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे 


आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. संबंधीत अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ 


अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ यांच्याकडून आक्षेप/ त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या 


निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयातील अभिळेखा नुसार तपासून आपल्या 


अभिप्रायासह शासनाकडे पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/ 


त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/ तपशील बरोबर 


असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१ 


3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१६१४१००७५७२९ असा आहे. हे 


परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a08089dc01 Ocecf37359d48237bde2fdabcef7 12865c5266 
5157157cefbb8037, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KAT H A WAT F serialNumber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F1F09FA72547423128 
81F9048102F68CD0ED7649F, cn=GANESH MOHAN KATHAWATE 
Date: 2023.10.16 14:15:04 +05'30' 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विशेष कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे, कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई/ 
पश्चिम विभाग,पुणे/ पुर्व विभाग, नागपूर/ मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोळीस महासंचालक 
व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरूंग-१ दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अतिरिक्‍त अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 
२. वेतनश्रेणी 
३. दिनांक of जानेवारी २०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१९२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


: पीबी (१५६००-३९१९०० -- ग्रेड पे ६६००/-) एस-२३ (६७७००-२०८७००) 


अ. a शशि कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित | जन्मदिनांक । नियम Se पैवानिवृत्ती शैक्षणिक 1 
क्र. | क्रमांक 'पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍तीचा नुसार 
मार्ग संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
za २ 3 | & द La ७ | ८ ९ | go | 
१ १ | श्री.भारत महादेव भोसले पदोन्नती । २६.०१.१९६८ भ.ज. (ब) । १९.०३.२००५ | १९.०३.२००५ | २१.०१.२०२६ एम.ए., 
एम.एस.डब्ल्यू (किं 
२ २ | श्री.शरद शिवाजी शेळके Sal ०२.०३.१९६४ | भ.ज. (क) | २६.०८.२०१४ | २६.०८.२०१४ | ३१.०३.२०२२ बी.कॉम. 
3 ३ | श्री.हर्षद भिकनराव अहिरराव वकि १२.१२.१९७० खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१२.२०२८ | बी.एस.सी., एम.ए. 
समाजशास्त्र हिं 
डु ४ | श्रीमती गिता हनुमंत शिकारे aa १६.११.१९८२ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.११.२०४० एम.ए.बी.एड. 
(भोसले) शि 
रि ५ | श्री.वेभव सुधाकर आगे पदोन्नती | ११.०१.१९७९ इमाव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०१.२०३७ एम.ए., 
एम.एस.डब्ल्यू शि 
द ६  । श्रीमती किती किशोर डहाळे/ पदोन्नती । २५.०५.१९७४ इमाव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०५.२०३२ एल.एल.एम. 
चिंतामणी शग 
७ ७  । श्री.अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे पदोन्नती | १२.०७.१९७४ | अ.जमाती । २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०७.२०३२ एम.फोल. 
एम.एस.डब्ल्यू शि 
८ ८ | श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटराव 0 ०१.११.१९७१ भज-क । २९.०६.२०१९ । २९.०६.२०१९ | २३१.१०.२०२९ एम.ए.एम.एड. Lal 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१ 


९ ९ | श्री.राजकुमार केशवराव साळी पदोन्नती | ३०.०४.१९६४ विमाप्र २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०४.२०२२ एम.कॉम. 
१० १० | श्री.अंकुश सावळा सदाफुले पदोन्नती ०१.०६.१९६६ BAA । २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०४.२०२४ बी.कॉम. ह्या 
११ १९ । श्री. भालचंद्र वायचळ व २६.०१.१९६९ इमाव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ । ३१.०१.२०२७ बी.कॉम. ees 
१२ १२ | श्री.सुनिल निवृत्ती ढमाळ पदोन्नती ०३.०६.१९७० खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२८ बी.एस.सी. 
अँग्री.एम ए. शि 
१३ १३२ | श्री.प्रमोद भिलाजी वाघ पदोन्नती २२.०६.१९६८ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२६ एम.ए. 
१४ | ९४ | श्री.सुहास रामचंद्र पवार P| ११.१२.१९६८ अ. २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१२.२०२६ बी.कॉम. एम.ए. 
१५ | १५ | श्री.दत्तात्रय गणपत गावडे ell ०१.०६.१९६९ भज-क | ०६.०३.२०२० | ०६.०३.२०२० | ३०.०६.२०२७ | बौ.एस.सी. अँग्री. 
१६ | १६ | श्री.नागनाथ गंगाधर सावंत | ०८.०६.१९८६ खुला 08,019, ORY | ०९.०७.२०२२ | ३०.०६.२०४४ एम.ए.बी.एड. 
१७ | १७ | श्री.अनिल हनमंत खामकर पदोन्नती ०४.०६.१९७० भज-क ११.०७.२०२२ | ११.०७.२०२२ | ३०.०६.२०२८ बी.एस.सी. 
१८ | १८ | श्री.चंद्रमणी अजुन इंदुरकर पदोन्नती ०१.०७.१९६५ BAA । ३०.०६.२०२२ | ३०.०६.२०२२ | ३०.०६.२०२३ बी.कॉम. 


'एकुण पदे- २९ 
भरलेली पदे- १८ 
रिक्‍त पदे- ११ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


